शासन शुद्धीपत्रक - राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत 
सन २०२१-२२ मधील जळगाव जिल्हयातील 
मंजूर विकास कामात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/ प्र. क्र. १३७/ का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. 2 डिसेंबर, २०२२ 
संदर्भ - शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. नाक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८१/का-९, 
दि.३१/०३/२०२२. 

शासन शुद्धीपत्रक - 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट- अ मध्ये अ. क्र. ८ येथील क्र.- ६० ते ६२ मधील जळगाव 
जिल्हयातील रु.२५०.०० लक्ष इतक्या निधीचे खालील विकास कामांना मंजूरी देण्यात आळी आहेत. 


अ. | जिल्हा | म.न.पा./ | क्र. कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. न.पा./न.प. (रुपये लाखात) 
८ | जळगाव | मुक्ताईनगर | ६० | मुक्ताईनगर मधील अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये ५०.०० 
विविध विकासकामे करणे 
६१ | नगर पंचायत बोदवड येथे गट नं.४२४ मध्ये १००.०० 
शादीखाना हॉल बांधकाम करणे 
६२ | नगर पंचायत मुक्ताईनगर येथे गट नं. ७१४ १००.०० 
मध्ये शादीखाना हॉल बांधकाम करणे 
एकूण रुपये २५०.०० 
२. उपरोक्त मंजूर विकास कामांच्या ऐवजी खालीलप्रमाणे बदल करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ. | जिल्हा | म.न.पा./ | क्र. कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. न.पा./न.प. (रुपये लाखात) 
८ । जळगाव सावदा ६० । सावदा नगरपरिषद हद्दीत अल्पसंख्याक ८०.०० 
वस्तीमध्ये विविध विकासकामे करणे 
मुक्ताईनगर | ६१ | मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत अल्पसंख्याक ९०.०० 
वस्तीमध्ये विविध विकासकामे करणे 
बोदवड ६२ | बोदवड नगरपंचायत हद्दीत अल्पसंख्याक ८०.०० 
वस्तीमध्ये विविध विकासकामे करणे 
एकूण रुपये 240,00 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/ प्र. क्र. १३७/ का-९ 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी तात्काळ कार्यवाही करुन सदर मंजूर 
विकासकामांचा रु. २५० लक्ष इतका निधी वरील प्रमाणे वर्ग करण्याबाबत शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदरचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव या यंत्रणेद्वारे करण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२०२१६१६१४६८१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
25. 


122d 1 e34bdf5fdf8e58 1 dff6b179e5724ad065622689aa67C 
st=Mahara: 


PATIL ठं 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य fag Has, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 


. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९, 


संबंधित जिल्हाधिकारी, 


१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११.मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


१000820६82007140॥8385600॥35267180६29141 
/ARANI UTTAM PATIL 


